अनूसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची 
मान्यता) अधिनियम २००६ व नियम २००८ व सुधारित नियम 
२०१२ अंतर्गत सामुहिक वनहक्काची अंमलबजावणीसाठी १६ 
जिल्हयातील ९ जिल्हा व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी ५५ 
तालुका व्यवस्थापक तसेच आयुक्त, आदिवासी 
विकास,म.रा.नाशिक आणि अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास 
विभाग, नाशिक, ठाणे, अमरावती व नागपूर येथे प्रत्येकी १ या 
प्रमाणे ५ अशा एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र : वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- १. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.राज्यपा-२०१६/प्र.क्र.१६/का-१६, 
दि.३ मार्च, २०१६. 
. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.राज्यपा-२०१५/प्र.क्र.८६/का-१६, 
दि.३ मार्च, २०१६. 
. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-२०१६/प्र.क्र.9१/का-८, 
दि.१० ऑक्टोबर, २०१६. 
४. आदिवासी विकास विभाग,शासन शुध्दीपत्रक क्र.आविवि-२०१६/प्र.क्र.9१/का-८, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१६. 
५. मा. राज्यपाल यांचे कार्यालयाचे पत्र क्रमांक : RB/DB/e-9309&/ (१०/ (२०१६) 
PSMC-Wth meeting /Minutes /१७ Feb-2090/308, दि. १४ मार्च,२०१७ चे पत्र. 
६. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-२०१७/प्र.क्र.३४/का-८, 
दि.०८ जून, २०१७. 
७. आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय क्र.आविवि-२०१७/प्र.क्र.३४/का-८, 
दि.२७ ऑक्टोबर, २०१७. 
८. आदिवासी विकास विभाग, शासन परिपत्रक क्र.वहका- २०१८/प्र.क्र.४३/का-१४, 
दि. ११ मे, २०१८ 
९. आदिवासी विकास विभाग, शासन ज्ञापन क्र.पुनर्वि- २०१८/प्र.क्र.४५/कार्या-६, 
दि. ३१ मार्च, २०१८. 
qo. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र: वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 
दि. १३ जून, २०१८. 
११. आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र: वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 
दि.१ नोव्हेंबर, २०१८. 
१२. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: वहाक-२०१८/प्र.क्र.६७/का.१४, 
दि. ८ एप्रिळ, २०१९. 


A) 


AN 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 


१३. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे क्र. आसंप्रसं-२०१९/ वहका/ 
प्र.क्र./”का.४, दि.४ नोव्हेंबर, २०१९ रोजीचा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना: 


मा.राज्यपाल यांच्या कार्यालयात केंद्र शासनाच्या आदिवासी विकास मंत्रालयाने दिलेल्या 
सुचनेस अनुसरुन, सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. ३१.१.२०१२ च्या शासन निर्णयान्वये आदिवासी 
कक्षाची स्थापना करण्यात आली. सदर आदिवासी कक्षामार्फत करावयाची कार्यवाही तसेच या 
कक्षामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पथदर्शी प्रकल्पाबाबत मार्गदर्शक तत्वे आदिवासी विकास 
विभागाच्या दि.५.३.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आली असून मा. सचिव (आ.वि.) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली पथदर्शी प्रकल्प मंजूरी व सनियंत्रण समिती गठीत केली आहे. सदर पथदर्शी 
प्रकल्प मंजूरी व सनियंत्रण समितीची ७ वी बैठक दि.१७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी आयोजित करण्यात 
आली. सदर बैठकीमध्ये अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) 
अधिनियम २००६ व नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक वनहक्काच्या 
अंमलबजावणीसाठी १६ जिल्हयातील ९ जिल्हा व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी ५५ तालुका 
व्यवस्थापक तसेच आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आणि अपर आयुक्त, 
आदिवासी विकास विभाग नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर येथील प्रत्येकी १ व्यवस्थापक या प्रमाणे 
५ असे एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या नेमणूकांना संदर्भ क्र. ७ अन्वये दि. १ जूले, २०१७ ते दि. ३१ मार्च, 
२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 

मा. मुख्यमंत्री महोदय यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक 
वननिवासी ( वनहक्कांची मान्यता ) अधिनियम, २००६ व नियम, २००८ आणि सुधारित नियम, २०१२ 
मधील तरतुदींची अंमळबजावणी करुन प्रलंबित वनहक्क दावे व अपीळे यांचा कालबध्द पध्दतीने 
निपटारा होण्याच्या दृष्टीने संदर्भ क्र. ८ अन्वये विशोष "वनमित्र मोहिम" राबविण्यात येत आहे. सदर 
"वनमित्र मोहिम" अंतर्गत कालबध्द कार्यक्रम आखून पुढील कार्यवाही करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भ क्र. 
qo अन्वये उक्त एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या नेमणुकांना दि. १ एप्रिळ, २०१८ ते दि. ३० सप्टेंबर, 
२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तदनंतर संदर्भ क्र. ११ अन्वये दि. १ ऑक्टोबर, २०१८ ते 
दि. ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत व संदर्भ क्र. १२ अन्वये दि. ०१ एप्रिल, २०१९ ते दि. ३० सप्टेंबर, २०१९ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

आता, राज्यातील ग्रामसभा स्तर, उपविभाग स्तर तसेच जिल्हास्तरावरील ३६,६८३ 
वैयक्तिक व Woo सामुहिक असे एकूण ३९,०८३ दावे प्रलंबित दावे निकाली काढणे. राज्यातील 
जिल्हासमितीने दि.३१.१०.२०१७ पर्यंत अमान्य केलेल्या एकूण २२,५०९ दाव्यांची तपासणी करून 
कार्यवाही करणे, सामुहिक वनहक्कां विषयी गावांमध्ये अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाच्या सहाय्याने 
जनजागृती करणे, प्रसिध्दी व जनजागृतीचे साहित्य तयार करणे, सामुहिक वनहक्कानंतर संवर्धन व 
व्यवस्थापन आराखडे तयार करणे, सामुहिक वनहक्कासाठी गांवच्या लोकांना एकत्रित आणणे, 
आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, महाराष्ट्र ज्ञान महामंडळ मर्या. (MKCL) पुणे यांचे संयुक्‍त 
विद्यमाने "महावनमित्र प्रणाली" तयार करण्यात आली असुन सदर प्रणाली सुरू करण्याची कार्यवाही 
सुरू आहे, सदर प्रणालीमध्ये वनहक्क कायद्यांतर्गत जिल्हास्तरावरील प्राप्त दावे, मान्यदावे, अमान्य 
दावे तसेच प्रलंबित दावे असे सर्व दाव्यांमधील कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करून महावनमित्र प्रणालीमध्ये 
अपलोड करण्याचे महत्वपूर्ण काम करणे, तसेच मान्य/अमान्य व प्रलंबित दाव्यांची डेटा एंन्ट्री 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 


करण्यांचे काम करणे, सामुहिक वनहक्कांतर्गत दावे दाखल करून घेण्याची कार्यवाही करणे, 
प्रलंबित असणारे सामुहिक वनहक्क दाव्यांवर कार्यवाही करणे, सामुहिक वनहक्क मिळालेल्या 
गावांचा सामुहिक व्यवस्थापन विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रीया करणे, मान्य झालेल्या 
वनहक्क दावेदारांना वनमिनींसाठी विविध योजनांचा लाभ देणेबाबतचे कामकाज हाताळणे, 
जिल्हाधिकारी यांनी मान्य केलेल्या दाव्यांची वन जमिन मोजणी बाबत तसेच शिल्लक असलेले ७/१२ 
वाटप करण्यासाठीचे वनहक्क धारकांना वन विभागांतर्गत कंपार्टमेंट फॉर्म नं. १ अ (पट्टेदार पत्रक) 
उपलब्ध करुन देणे व महसूल व वन प्राधिकारी यांचेशी समन्वय साधणे, वनहक्क अधिनियम व नियम 
मधील तरतूदी नुसार सामुहिक वनहक्कासाठी मार्गदर्शन करणे, तसेच जंगलातील गौण वन उपजांचे 
व्यवस्थापन आणि अनुसूचित क्षेत्रातील बाजाराचे व्यवस्थापन यात मदत करणे, वनक्षेत्रालगतच्या 
गावांची तालुका निहाय यादी तयार करणे, संभाव्य वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल करून घेण्याची 
कार्यवाही करणे, संभाव्य सामुहिक वनहक्क दावे दाखल करून घेण्याची कार्यवाही करणे या 
कामांसाठी राज्यातील १६ जिल्ह्यांतील एकुण ६९ जिल्हा व्यवस्थापक, तालुका व्यवस्थापक व 
आयुक्‍त तसेच अपर आयुक्त स्तरावरील व्यवस्थापक यांच्या सेवेची आवश्‍यकता आहे. त्यामुळे सदर 
६९ व्यवस्थापकांच्या नेमणुकांना दि.०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते दि. ३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय: 

पथदर्शी प्रकल्प मंजूरी व सनियंत्रण समितीच्या दि.१७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी पार पडलेल्या ७ 
व्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणे १६ जिल्हयातील ९ जिल्हा व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी 
५५ तालुका व्यवस्थापक तसेच आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आणि अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर येथील प्रत्येकी १ व्यवस्थापक 
या प्रमाणे ५ असे एकूण ६९ व्यवस्थापकांच्या नेमणुकांची मुदतवाढ दिनांक ३० सप्टेंबर, २०१९ अखेर 
संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठी सदर व्यवस्थापकांच्या 
नेमणुकांना दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते दि. ३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत योजनेचे स्वरुप, भरती, निवडपध्दती इ. बाबतची कार्यपध्दती तसेच अटी व adi 
संदर्भ क्र. २ अन्वये विहीत केल्यानुसार जशाच्या तशा लागू राहतील. याशिवाय उक्त संदर्भ क्र. २ 
अन्वये विहीत केलेली व्यवस्थापक यांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्यांव्यतिरक्‍त सामुहिक वनहक्क 
मिळालेल्या गावांचा सामुहिक व्यवस्थापन विकास आराखडे तयार करण्याची प्रक्रिया राबविण्यास 
मदत करणे, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. २८ फेब्रुवारी, २०१९ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 
जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने अमान्य केलेले दावे / अपिले यांचे पुनर्विळोकन करणे, ऑनलाईन 
पोर्टलवर सामुहिक व वैयक्तिक दाव्यांची डेटा एन्ट्री करणे, मंजूर वनपट्ठेधारकांना शासनाच्या विविध 
योजनांचा लाभ देणेबाबतचे कामकाज हाताळणे, कौशल्य विकास अंतर्गत विविध योजना राबविणे 
याप्रमाणे कामकाज करणे आवश्यक राहील. 
३. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्काची मान्यता) अधिनियम २००६ व 
नियम २००८ व सुधारित नियम २०१२ च्या अंतर्गत सामुहिक SHA अंमळबजावणीसाठी १६ 
जिल्हयातील ९ जिल्हा व्यवस्थापक व ६१ तालुक्यांसाठी ५५ तालुका व्यवस्थापक तसेच आयुक्त, 
आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक आणि अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास विभाग 
नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर येथील प्रत्येकी १ व्यवस्थापक या प्रमाणे ५ असे एकूण ६९ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 


व्यवस्थापकांच्या नेमणुकीसाठी दि. ०१ ऑक्टोबर, २०१९ ते दि. ३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत होणारा 
खर्च " मागणी क्र.टि-५-२२२५ अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे 
कल्याण पंचावार्षिक योजनेंतर्गत योजना, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण-७९६ जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत योजना-राज्य योजना अंतर्गत योजना (०१) (५३) 
आदिवासी कक्षामार्फत राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रामध्ये पथदर्शी क्षेत्रामध्ये प्रकल्पाची अंमलबजावणी 
मागणी क्र.टी-५ (२२२५-डी-३६९) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षातंर्गत आयुक्‍त 
संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात 
यावा. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक २०१९१२१११५०५३२४५२४ क्रमांक 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
Waje Prakash याणा aan 
Vijay Siemens 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई-३५. 

२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२. 

३. महाळेखापाल लेखापरिक्षा (लेखा व अुनज्ञेयता) ,महाराष्ट्र-१ मुंबई . 

४. महालेखापाल लेखापरिक्षा (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

६. प्रधान सचिव, महसूल व वन विभाग,(वने) मंत्रालय,मुंबई. 

७. प्रधान सचिव, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 

८. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर. 

९. आयुकत, आदिवासी विकास,नाशिक. 

१०.जिल्हाधिकारी, नंदुरबार,धुळे,जळगांव,अहमदनगर,पुणे,अमरावती,नांदेड,गोंदिया, 

११.नागपूर, पालघर, नाशिक,यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१२.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक,नंदुरबार, धुळे, जळगांव, 
अहमदनगर, पुणे,अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१३.अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, ठाणे, नाशिक, अमरावती, नागपूर. 

१४.तहसिलदार, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, नंदुरबार, धुळे, जळगांव, अहमदनगर, पुणे, 
अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१५.सहाय्यक आयुक्‍त (लेखा), आदिवासी विकास विभाग, नाशिक,ठाणे,अमरावती, नागपूर. 

१६. सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वहका-२०१८/ प्र.क्र.६७/का.१४, 


१७.जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक,नंदुरबार, धुळे, जळगांव, 
अहमदनगर, पुणे,अमरावती, नांदेड, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, गडचिरोली व चंद्रपूर. 

१८.सर्व उप सचिव/अवर सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. अवर सचिव (का-६) कक्ष अधिकारी (का.८), आदिवासी विकास, मंत्रालय, मुंबई 

२०.निवड नस्ती (कार्यासन-१४). 


Sef [Jez 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


